महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-१११८/प्र.क्र.४३९/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०३ जानेवारी २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील माता रमाबाई आंबेडकर 
मार्ग पोलीस ठाणे येथील जुने मोटार पंप बदळून नवीन मोटार पंप 
बसविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष- 
८(१)/शा.२७५/२०१८, दिनांक १३.११.२०१८. 


ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाणे येथील 
जुने मोटार पंप बदळून नवीन मोटार पंप बसविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, शहर विद्युत (सा.बां) उपविभाग, यांनी सन २०१७-१८ 
च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.१०,६१,१३५/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले असून 
ते कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत (सा.बां) विभाग, मुंबई, यांनी साक्षांकित केले 
आहेत. 


३. उक्त खर्चाच्या अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत 
व ते पुढील तक्त्यातील स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे एकूण रु.१०,२४,७९०/- असे 
सुधारित केले आहेत, आणि त्याप्रमाणे, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ 9) (3) 
र्ष : OW/GT/167/2018-19.-“Providing replacement of old, | रु.२,३०,६००/- 


deteriorated water pump set in pump room near Police 
Station building at Mata Ramabai Ambedkar Marg 
Police Station, Mumbai. ” 


2: OW/GT/168/2018-19.-“Providing replacement of old, | 6.2,2&,90/- 
deteriorated water pump set in pump room No.2 at Mata 
Ramabai Ambedkar Marg Police Station, Mumbai.” 


3. OW/GT/169/2018-19.-“Providing replacement of old, | रु.५,६७,२००/- 
deteriorated water pump set (30.0 H.P.) in pump room 
No.2 at Mata Ramabai Ambedkar Marg Police Station, 
Mumbai.” 


एकूण- रु.१०,२४,७९०/- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१११८/प्र.क्र.४३९/पोल-७. 


४. त्या अनुसार, माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाणे येथील जुने मोटार पंप 
बदलून नवीन मोटार पंप बसविण्याबाबत, परिच्छेद 3 मधील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
केळेली कामे करण्यासाठी स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, एकूण रु.१०,२४,७९०/- 
(रुपये दहा लक्ष WAT हजार सातडो नव्वद फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील 
अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 

आव्यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, याखाळी उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५७६/१८/इमा.-२, 
दिनांक १७.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१०८११४६३०३८२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL 
GOPAL BORSE = 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 


१) कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत (सा.बां) विभाग, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाय 
Part, FATS, यांनी फुधारित केलेल्या “Abstracts” a ARTE). 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


